नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ ऑगस्ट, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअऔ/ का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३२६२, दि.०५/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर 
रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील खालील 
रस्ते Tala करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 
प्रजिमा ९२-पासून मंडलापूर इतर जिल्हा | (०/००ते १८/५००) | १८.५०० । प्रमुख जिल्हा 
बसस्थानक ते हिब्बट मोटरगा मार्ग- १७२ ।१८.५०कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२५ 
खतगांव बेटमोगरा टाकळी बिजूर 
प्ररामा ६ -पर्यंत रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9०/नियोजन-२ 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | ait । दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी.) 

२. | SAAT ५०-पासून जांब बु-.होडळा - | इतर जिल्हा | (०/००ते ५१/५००) | ५१.५०० | प्रमुख जिल्हा 
सावरगांव-ताईबाई तांडा- | मार्ग-१६७ ।५१.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२६ 
पळसवाडी-पाळा-चोंडी-तडखेल 
देगलूर रस्ता . 

३. ।रामा  २५प-पासून पांडूणी इतर जिल्हा | (०/००ते २७/००) । २७.०० | WA जिल्हा 
कोटयागळ-शिरुर-शिरुर दबडे- | मार्ग-१६८ २७.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२७ 
मेंडीफार्म- शिकारामंग्याळ 
कामजळगा दापकाराजा जळकोट 
रस्ता. 

४. | रामा २५१-पासून मुखेड जुन्ना रामा- | इतर जिल्हा | (०/००ते २३/००) । २३.०० । प्रमुख जिल्हा 

२५६ आखरगा तारदवाडी येवती | मार्ग-१६९ २३.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२८ 
मेथी पाळा रस्ता . 

4 रामा २५१-पासून नरसी कंडाळा | इतर जिल्हा | (0/007 93/00) | १३.०० | प्रमुख जिल्हा 
धानोरा त.मा. डोंगरगाव बावलगाव | मार्ग-१७३ १३.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२९ 

धामणगाव मोटरगा रस्ता. 

ष्ठ प्ररामा १६-पासून धनज उंदरी इतर जिल्हा | (०/००ते ११/५००) | ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
राजूरा बु-प्रजिमा ७५-पर्यंत रस्ता. | मार्ग-१३३ ११.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३० 

एकूण १४४.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४४.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३४३२.५५ -- १४४.५००) 
म्हणजेच ३५७७.०५० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४४.५०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१२५३.१५-१४४.५००) म्हणजेच ११०८.६५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२७१४२१५३८३१८ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने soe red 
Prashant Vinayakrao १५६५५५५ 


Department, postalCode=4000: 
Patil 


Public Work: 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c 
505422af66a5628314537 Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.98.27 15:24:59 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9०/नियोजन-२ 


2) 


nN S&S 


vo 


१०) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा AAS शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


